सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: हज-२०१६/प्र.क्र.५१/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १७ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२०१६/प्र.क्र.५१/का.५, 
दि.०१.१२.२०२१ 


शुद्धीपत्रक ] द्धीपत्रक:- 


संदर्भाकित शासन निर्णयातील “परिच्छेद ३” नंतर “परिच्छेद ४” खालीलप्रमाणे समाविष्ट 
करावा. 


“४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी आणि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


त्याचप्रमाणे संदर्भाकित शासन निर्णयातील परिच्छेद “४” व “५” यांना अनुक्रमे परिच्छेद “५” व 
“६” असे संबोधण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक २०२२०११११६२५०११२१४ संकेताक असा आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sandesh Chhabu 00 


m 


lopment Department, postalCode= , st=Maharashtra, 
2,5.4.20=2fde30534317da1 ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e99 
cn=Sandesh Chhabu Tadvi 


Tadvi sien see vere 
(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
४. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः हज-२०१६/प्र.क्र.५१/का-५ 


५. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, खोली क्र. ६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
७. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


